ग्रामीण रुग्णालय किणी, जि. कोल्हापूर 
येथील ३० खाटांचे मुख्य इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: ०६ एप्रिल, २०२१. 


Fel] 

‘al 

— 
I 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.: संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 
३, दि.१७.०१.२०१३. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.: प्रशामा-२०१३/प्र.क्र.३१६/आरोग्य- 
४, दि.२४.०६.२०१३. 
३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष-३/ टे- 
६/ग्रारुिकिणी३०खाटाबांधकाम/१४३७-३८/२०२१, दि.२७.०१.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
किणी, ता. हातकणंकले, जिल्हा कोल्हापर येथे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास संदर्भाधिन 


अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य 


इमारत बांधकामाकरीता रु.४.५० कोटी इतक्या Yanda संदर्भाधिन अनुक्रमांक २ येथील शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर ग्रामीण रुग्णालयासाठी जागा ३ 


वर्षांनतर उपलब्ध झाल्यामुळे काम सुरु होऊ शकले नाही. सदरचे सुधारित अंदाजपत्रक सन २०१९- 


२० च्या दरसुचिवर आधारित रु.१४.२१ कोटी इतक्या किंमतीचे असून सहायक अभियंता (वर्ग-१), 


सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, हातकणंगले यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग, कोल्हापूर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर, मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर व 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांनी साक्षांकित केले आहेत. सदरच्या 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२९/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 


अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन [नणय निर्णय - 
ग्रामीण रुग्णालय किणी, जिल्हा कोल्हापूर येथील मुख्य इमारत बांधकामाकरीता 
सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.१४.२१ कोटी इतक्या किमतीच्या 


अंदाजपत्रक व आराखडयास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे :- 


अटीव शर्ती - 


१) 


र) 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती- 
२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या 
आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी Sarasa 
पुर्तता करुन घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२९/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 


९) नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन 
बाधकाम हाती घेण्यासाठी निधी उपलबध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 


2. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा -०४ सार्वजनिक आरोग्य, 


१०४-सामुहिक आरोग्य केंद्र (००) (०१) मोठी बांधकामे (४२१००३९१), ५३- मोठी बांधकामे" या 


लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०५१७२५०४६३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


क Department, postalCode=400001, 

p fa | M st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698a2 
8c94703436c07cda664672d2060776 
6dc59d345b, 

B a | kavd 0 serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f7 
6b869fa2e5835af215c6a80eae8f70ea 
f87b0cf68d63f, cn=Pradip M 


Balkavde 
Date: 2021.04.06 14:51:40 +05'30' 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. संचालक आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आयुक्तालय, मुंबई. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२९/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, कोल्हापर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

११.वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय किणी, जि. कोल्हापूर. 
१२.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 
१३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


see “परिशिष्ट-अ* मन 


Name of the Department : Public Health Department 


Dist - Kolhapur 


Cost Rs. 


Component Wise 
(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 


(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Ground Floor 3319.20|Sq. M 23,000 7,63,41,600 
including Plinth Protection 


Total B.U.A 3319.20 Sub Total (a 7,63,41,600 
0 


Sub Total (B 76,02,480 
[| aes 3 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum 


Particulars of Scope 


Fuel Gas Pipeline 
(c) Bio Digester 
(d) Rain/ Roof Water Harvesting 
(e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* 
(f) Ramp For Handicaps 

Rs 5,000/- Per Sqm 


(g) Furniture 3319.20x 70%=2323 
Sub Total (b+c+d+e+f+ 
| 2 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a 


3 |Electrification Internal 
External 


663.56 
198.00 


(i) | Compound Wall & Gate (Rmt) 
(ii) Internal Roads (Rmt) 
(iii) Development of Ground, 


Horticulture 


Retaining Wall 
(५) Land Scaping 
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey 
(viii) CC Drains and C/D Works 


OPTIONAL ITEMS i 
Undergound Water Tank for R/W Harvesting 
(Cu.M) 
2 |Water Main Storage, and pump house, bore well 
3 |Air Conditioning 
4 |Lifts 

5 {External Toilets 
6 

7 

8 


ad (2) 


AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 
CCTV 
Gardening / Plantation of Trees 


| (0) [PROVISIONS | ae Pk 
Re BBs i) Contingencies 4% on (a RRS 
a = 
311223. _______ (1) Price Escalation 10% on (? 1,13,93,374 
Sub Total (0 2,81,19,08' 
> Ss TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D 5294; 20;52;822 
Se Say Rs. Lakhs| _- 1420.53 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost ‘= Rs ____ 23,000 _/Sqm 
(ii) Elect. Work ‘= Rs 3,735. /Sqm 
(iti) Water Supply ‘= Rs 1,150 /Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) ‘= Rs | __27,885 /Sqm 
(४) Total Project Cost = TPC + Area (as per “a") ‘=Rs 42797 /-Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation 


